= 


भाग चार-अ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नोव्हेंबर २, २००६/कातिक १९, शके १९२८ १९७ 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ ऑक्टोबर २००६ 


अधिसूचना 


मार्ग परिवहन महामंडळे अधिनियम, १९५० 

क्रमांक एसटीसी. ३४०६/प्र. क्र. ९३/परि-१.---मार्ग परिवहन महामंडळे अधिनियम, १९५० 
(१९५० चा ६४) याच्या कलम १७ व महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अधिनियम, 
१९५८२ चे कलम ३५ अन्वये शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या ब त्याबाबतीत शासनास 
समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व शक्‍तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, यासंदर्भात काढलेल्या 
आदेशाचे अधिक्रमण करून याद्वारे, औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी सोबतच्या अनुसूचीत उल्लेख 
केलेल्या बाबींच्या संबंधात महामंडळाला सल्ला देण्याकरिता, पुढील व्याक्‍तींचा समावेश 
असलेल्या feria सल्लागार परिषदेची नियुक्ती करीत आहे :-- 


अध्यक्ष 


(१) श्री. मनसुख माणकचंद झांबड, रा. करंजगाव, ता. वैजापूर, जि. औरंगाबाद 


सदस्य 
(२) श्री. जितसिंग दिपकसिंग करकोटक, पैठण (अनुसूचित जाती) 
(३) श्री. मज्जीद हुसेन कुरेशी, वैजापूर (अल्पसंख्यांक) 
(४) श्रो. इंद्रजीत गोविंदसिंग साळुंके, रा. सोयगांव (दुर्बल घटक) 
(4) श्री. जगन्नाथ सुर्यभान ढाकणे (कर्मचारी प्रतिनिधी) 
(६) श्री. यादव रामजी पटेल, औरंगाबाद (प्रवासी संघ प्रतिनिधी) 
(७) श्री. दिलीप भोसले, रा. नांदर (अमागासवर्गीय) 
(८) श्री. पृथ्वीराज भुजंगराव पवार, रा. औरंगाबाद (अमागासवर्गीय) 
(९) श्री. मज्जीत उल्ला बरकतउल्ला, रा. औरंगाबाद (अमागासवगीय) 
(१०) श्री. गणेश सांडू दहिहंडे, रा. चिखलठाणा, औरंगाबाद (अमागासवरगीय) 
(१९) aft. पुंडलिक त्रिंबक अंगोरे, रा. गहाल पिंपरी (अमागासवगीय) 
(१२) श्री. संजय जगन्नाथ कांजणे, रा. दौलताबाद (अमागासवर्गीय) 
(33) श्री. पर्रिक्षत वृषकेतू जाधव, अजबनगर, औरंगाबाद (अमागासवर्गीय) 


== महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नोव्हेंबर २, २००६/कार्तिक ९१९, शके १९२८ [भाग चार-अ 


(९४) श्री. सदाशिव माधवराव जगदाळे, रा. जानेफड, वैजापूर (अमागासवर्गीय) 
(१५) श्रोमती जिजाबाई खेमराज जाधव, रा. पडशी, ता. सोय॒गांब (महिला सदस्य) 
(९६) श्रीमती अलका पाटील (महिला सदस्य) 


शासव्छहीय सदस्य 
(१७) विभागीय नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिबहन महामंडळ, औरंगाबाद विभाग, 
औरंगाबाद 
(९८) अध्यक्ष, बांधकाम समिती, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद 
(९९) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद 
Qe) सहायक वाणिज्य अधौक्षक, दक्षिण रेल्वे, औरंगाबाद 


२. सोबतच्या अनुसूचीत उल्लेख केलेल्या बाबींसंबधी परिषदेने द्यावयाच्या सल्ल्याची व 
करावयाच्या शिफारशीची कक्षा शक्‍यतोवर ज्या विभागाकरिता परिषदेची रचना करण्यात आलेली 
आहे त्या विभागापूरतीच मर्यादित राहिल. 


अनुसूची 
(अ) विभागातील गाड्यांच्या वाहतुकीच्या वेळा. 


(ब) प्रवास करणाऱ्या जनतेस सामान्यतः ज्या अडचणी अनुभवाव्या लागतात, त्या 
अडचणी. 


(क) अल्पोपहाराची ast दरात सोय, प्रतिक्षा-छपऱ्या, मार्गावर पिण्याच्या पण्याची सोय, 
इ. सोयी प्रवाश्यांना उपलब्ध करून देणे. 


(S) प्रबासी जनतेकडून आलेल्या तक्रारी निवारण करणे. 


(इ) रेल्वे बाहतूक ब सडक मार्गे होणारी वाहतूक यांचा समन्वय साधण्यासंबंधीच्या किंबा 
दोन किंबा त्याहून अधिक बिभागामधील वाहतुकीचा समन्वय साधण्यासंबंधीच्या बाबी, आणि 


(फ) महामंडळ परिषदेकडे वेळोवेळी निर्दिष्ट करील अशा इतर बाबी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रमेश शिंदे, 
शासनाचे उप सचिव. 


